RNI No.MAHBIL / 2009/ 29236 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ६, अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th March 2020 


NOTIFICATION 


No. SPP -2020 /U.O.R.11/ D - XIV . - In exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No.ll of 1974 ), the Government of Maharashtra hereby 
appoints Adv. Sangita Phad as " Special Public Prosecutor” for conducting the Special Case (POCSO ) 
No.199 / 2019 in Additional Sessions Court, Kalyan , Dist. Thane which is arising out of C.R. No. 542/ 
2019 registered at Manpada Police Station , Dist. Thane. 

2. Her appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984. 

3. The fees of Adv . Sangita Phad , Special Public Prosecutor, shall be paid by Home Department 
as per the proposal approved by this department. 

4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any 
reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०२० / ज्येष्ठ २८- आषाढ ३, शके १९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे .- (१ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष , श्री . रंगदास स्वामी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २२ मार्च २०१ ९ चे पत्र व 
त्यासोबतचा प्रस्ताव. 

आदेश 


- 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क .१५६ / श्री . रंगदास स्वामी सह / २०१ ९ / २१४१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. पी. एल . खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या श्री. रंगदास स्वामी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


१ 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचाहुद्दा 
१ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . विजय शिवाजी जाधव वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, 

ठाणे, पुणे, अहमदनगर 
अटी 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 


, 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ४२ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री . रंगदास स्वामी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

( १३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे, 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८-२४ , २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे ( १) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र.पतसंस्था / स.आ.५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६, 

दिनांक ११ जुलै २०१ ९. 
( ४ ) अध्यक्ष, माऊलीकृपा को - ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई, यांचे दिनांक २ ९ एप्रिल २०१९ चे पत्र व 
त्यासोबतचा प्रस्ताव. 

आदेश 


- 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ-५ / का.क.१५६ / माऊलीकृपा को ./ २०१ ९ / २१७६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या माऊलीकृपा को - ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि . मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


बृहन्मुंबई, सांगली 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . विठ्ठल श्रीपती घाटे 
श्री . उमेश शंकर ओंबळे 
श्री . सिद्धेश उत्तम मोरे 
श्री . विलास 

दगडू 

साळेकर 
श्री . अरविंद 

बाबुराव 

लावंड 


ठाणे, रायगड 


२ 

३ 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ४ ) 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


सातारा 


४ 


नाशिक 
पुणे 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ४२ 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह , संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ माऊलीकृपा को - ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई , ” 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 

वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


- 


पुणे, 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८-२४, २०२०/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ४२ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1201/2019 / 3054 


The High Court hasbeen pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as 
shown herein below : 


Sr. No. 


1 


Name and Present Posting 
Shri H. R. Waghmare , 
District Judge- 10 and 
Additional Sessions Judge , Pune. 
Smt.M.M.Deshpande , 
District Judge - 11 and 
Additional Sessions Judge, Pune. 


New Posting 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions Judge , Pune 
vice Shri S. R. Tamboli transferred . 


2 


District Judge - 10 and 
Additional Sessions Judge , Pune 
vice Shri H. R.Waghmare . 
District Judge - 11 and 
Additional Sessions Judge , Pune 
vice Smt.M.M.Deshpande. 


3 


Shri S. H. Gwalani, 
District Judge - 12 and 
Additional Sessions Judge , Pune. 


4 


Smt. R. V. Adone , 
District Judge - 13 and 
Additional Sessions Judge , Pune. 


District Judge - 12 and 
Additional Sessions Judge, Pune 
vice Shri S.H.Gwalani. 


Shri A. Y. Thatte , 
District Judge - 14 and 
Additional Sessions Judge, Pune. 


District Judge- 13 and 
Additional Sessions Judge , Pune 
vice Smt. R. V. Adone . 


6 


District Judge - 14 and 
Additional Sessions Judge , Pune 
vice Shri A. Y. Thatte . 


Shri G.P. Agrawal, 
District Judge - 15 and 
Additional Sessions Judge , Pune. 
Shri P. C. Bhagure , 
District Judge - 16 and 
Additional Sessions Judge , Pune. 


7 


District Judge - 15 and 
Additional Sessions Judge , Pune 
vice ShriG. P. Agrawal. 


8 


District Judge - 16 and 
Additional Sessions Judge , Pune 
vice Shri P.C. Bhagure . 


Shri S. N. Sonawane , 
District Judge - 17 and 
Additional Sessions Judge, Pune. 
Smt. S. V. Sahare , 
District Judge - 18 and 
Additional Sessions Judge , Pune. 


9 


District Judge - 17 and 
Additional Sessions Judge , Pune 
vice Shri S.N. Sonawane , 


10 


Shri P. R.Ashturkar , 
District Judge - 19 and 
Additional Sessions Judge, Pune. 


District Judge - 18 and 
Additional Sessions Judge , Pune 
vice Smt. S. V. Sahare . 


11 


Smt. R. U.Malvankar, 
District Judge - 20 and 
Additional Sessions Judge , Pune. 


District Judge - 19 and 
Additional Sessions Judge, Pune 
vice Shri P.R. Ashturkar . 


12 


Smt. S. R.Bhangdiya Zawar, 
District Judge - 21 and 
Additional Sessions Judge , Pune. 


District Judge - 20 and 
Additional Sessions Judge , Pune 
vice Smt. R. U.Malvankar , 


13 


Shri S. P. Pingle , 
District Judge- 22 and 
Assistant Sessions Judge , Pune . 


District Judge -21 and 
Assistant Sessions Judge , Pune 
vice Smt. S. R.Bhangdiya Zawar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ४२ 


Sr. No. 


14 


Name and Present Posting 
Shri S. A. Sinha, 
District Judge-8 and 
Additional Sessions Judge, Amravati . 


New Posting 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions Judge , Amravati 
vice Shri A. V. Dixit transferred . 


15 


Shri S. B. Joshi, 
District Judge - 9 and 
AssistantSessions Judge , Amravati. 


District Judge - 8 and 
Assistant Sessions Judge , Amravati 
vice Smt. S. A. Sinha . 


16 


Shri B. G. Dharmadhikari, 
District Judge- 10 and 
Assistant Sessions Judge , Amravati . 


District Judge - 9 and 
Assistant Sessions Judge , Amravati 
vice Shri S. B. Joshi. 


17 


Shri S. K. Karhale , 
District Judge - 7 and 
AdditionalSessions Judge, Nagpur . 


District Judge -6 and 
Additional Sessions Judge , Nagpur 
vice Shri A. S. Kazi transferred . 


18 


Shri A. D. Harne, 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions Judge , Nagpur. 


District Judge - 7 and 
Additional Sessions Judge, Nagpur 
vice Shri S. K. Karhale . 


19 


Smt. V. D. Ingle , 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions Judge ,Nagpur . 


District Judge- 8 and 
Additional Sessions Judge , Nagpur 
vice Shri A.D. Harne. 


20 


Shri Shailesh S. Deshpande , 
District Judge - 10 and 
Additional Sessions Judge , Nagpur . 


District Judge - 9 and 
Additional Sessions Judge , Nagpur 
vice Smt. V. D. Ingle . 


21 


Shri R. R. Patare, 
District Judge - 11 and 
Additional Sessions Judge, Nagpur. 


District Judge - 10 and 
Additional Sessions Judge , Nagpur 
vice Shri Shailesh S. Deshpande . 


22 


Shri Sunil M. Patil , 
District Judge- 12 and 
Additional Sessions Judge ,Nagpur . 


District Judge - 11 and 
Additional Sessions Judge , Nagpur 
vice Shri R. R. Patare . 


23 


Shri S.G. Adake , 
District Judge - 13 and 
Assistant Sessions Judge ,Nagpur . 


District Judge - 12 and 
Assistant Sessions Judge, Nagpur 
vice Shri Sunil M.Patil. 


24 


Smt. S. R. Tiwari, 
District Judge - 14 and 
Assistant Sessions Judge ,Nagpur . 


District Judge - 13 and 
Assistant Sessions Judge, Nagpur 
vice Shri S. G. Adake . 


25 


Shri K. S. Totla , 
District Judge - 15 and 
Assistant Sessions Judge , Nagpur . 


District Judge - 14 and 
Assistant Sessions Judge, Nagpur 
vice Smt. S. R. Tiwari. 


26 


Smt. R. K.Kshirsagar, 
District Judge - 16 and 
Assistant Sessions Judge , Nagpur . 


District Judge - 15 and 
Assistant Sessions Judge , Nagpur 
vice Shri K. S. Totla . 


Bombay, 
dated 21st November 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ अ 


८ 


.. 


अशा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०२० / ज्येष्ठ २८- आषाढ ३, शके १९ ४२ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० 


अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१३२० / प्र.क्र .१२ / सेवा- २.— डॉ. ( श्रीमती) लतिका राजेंद्र गरुड, अति . जिल्हा आरोग्य अधिकारी, परिषद, भंडारा ह्या दिनांक 
३० नोहेंबर २०१९ ( म.नं.) रोजीनियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . पुं. घोडके , 
शासनाचे अवर सचिव. 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक कृपवि -८०२० / प्र.क्र.३३ / प्रशा-१.- या विभागातील श्री. मि . का . मेश्राम, कक्ष अधिकारी हे वयाची ५८ वर्षेपूर्ण झाली असल्यामुळे 
दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२० ( म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ . नि . साखरकर , 


शासनाचे अवर सचिव , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ४२ 


९ 


गृह विभाग 


: 


दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक रापोसे-३१२० / प्र.क्र. ५८ /पोल-१ अ. राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र ), सहायक 
समादेशक व पोलीस उप अधीक्षक ( मोटार परिवहन ) या संवर्गातील निम्न निर्देशित वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून ( मध्यान्होत्तर ) शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत 
अधिकाऱ्याचे नाव 

नेमणुकीचेठिकाण 

सेवानिवृत्तींचा 

दिनांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री . धनंजय 

रघुनाथ धोपावकर सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 

३१ जानेवारी २०२० 
२ श्री . छगन तुकाराम इंगळे 

पोलीस उप अधीक्षक , जिल्हा जात पडताळणी समिती, ३१ जानेवारी २०२० 
जालना. 


अ.क्र . 


३ श्री . अजय रामराव कदम 


सहायक पोलीस 

आयुक्त , 


नवी मुंबई 


३१ जानेवारी २०२० 


पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय , लातूर 


३१ जानेवारी २०२० 


४ श्री . भिमाशंकर माणिकराव हिरमुखे 

श्री . सुधाकर मदनलाल रेड्डी 


- 


६ श्री . अजिनाथ लक्ष्मण सातपुते 


७ श्री . भास्कर प्रभाकरराव थोरात 


८ श्री . दिपक सोपानराव पवार 


सहायक पोलीस 


९ श्री . प्रकाश कचरू सहाणे 


१० श्री . अशोक 

राधाकृष्ण 


आम्ले 


पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, हिंगोली 

३१ जानेवारी २०२० 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३१ जानेवारी २०२० 
अपर पोलीस अधीक्षक ( एटप ), गुन्हे अन्वेषण विभाग , ३१ जानेवारी २०२० 
पुणे. 

आयुक्त , औरंगाबाद शहर 

२ ९ फेब्रुवारी २०२० 
अपर उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ताविभाग २ ९ फेब्रुवारी २०२० 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी , केज उप विभाग २९ फेब्रुवारी २०२० 
बीड . 
सहायक पोलीस आयुक्त , नागपूर शहर 

२९ फेब्रुवारी २०२० 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

२ ९ फेब्रुवारी २०२० 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

२ ९ फेब्रुवारी २०२० 
पोलीस उप अधीक्षक , नागरी हक्क संरक्षण, ठाणे २ ९ फेब्रुवारी २०२० 
पोलीस उप अधीक्षक, आ.गु.शा. सिंधुदुर्ग २९ फेब्रुवारी २०२० 
सहायक समादेशक , रारापो बल गट क्र . ३ , जालना २ ९ फेब्रुवारी २०२० 

आयुक्त , 

मोटार परिवहन विभाग , २९ फेब्रुवारी २०२० 
दक्षिण विभाग, पुणे . 


११ श्री. राजेंद्रकुमार रघुनाथ बोरावके 


१२ श्री . रामचंद्र दशरथ जाधव 


१३ श्री . अभय रामराव शास्त्री 


१४ श्री . मंगेश वसंत सावंत 


१५ श्री . नामाकिंत ताराचंद मोरे 


१६ श्री . रशिद तुरब तडवी 


१७ श्री . मोहन कृष्णा कुंभार 


सहायक पोलीस 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास गायकवाड, 
शासनाचे उप सचिव . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८-२४, २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ४२ 


गृह विभाग 


, 


. 


सहायक पोलीस 


नवी मुंबई 


दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०२०. 

अधिसूचना 
क्रमांक रापोसे -२२१९ / प्र.क्र . ११८ / पोल-१ अ. - राज्य पोलीस सेवेतील निम्न निर्देशित वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून ( मध्यान्होत्तर ) शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत : 
अ.क्र . अधिकाऱ्याचे नाव 

नेमणुकीचेठिकाण 

सेवानिवृत्तीचा 

दिनांक 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री. प्रदीप निवृत्ती गोसावी 

सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३० नोव्हेंबर २०१ ९ 
२ श्री . चंद्रकांत व्यंकटराव अलसटवार 

सहायक पोलीस 

आयुक्त ,पिंपरी -चिंचवड 

३० नोव्हेंबर २०१९ 
३ श्री . अनिल गंगाधर वडनेरे 

पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय 

नाशिक ( ग्रामीण ) ३० नोव्हेंबर २०१९ 
४ श्री . संजय रामचंद्र परदेशी 

पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय, अहमदनगर 

३० नोव्हेंबर २०१ ९ 
श्री . रफिक शेख 

युसूफ शेख 

आयुक्त , 

३० नोव्हेंबर २०१ ९ 
६ श्री. संतनु हनुमंतराव पवार 

सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

३० नोव्हेंबर २०१ ९ 
७ श्री . संजय मारोतराव जाधव 

सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

३० नोव्हेंबर २०१९ 
८ श्री . संजय बाबाराव जोगदंड 

पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय नागपूर ग्रामीण ३० नोव्हेंबर २०१ ९ 
९ श्री . सुर्यकांत चंद्रकांत तरडे 

सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३० नोव्हेंबर २०१९ 
१० श्री . संजय गुलाबराव देशमुख 

पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय जळगाव 

३१ डिसेंबर २०१९ 
११ श्री . राजेंद्र रामनाथ नागरे 

अपर पोलीस अधीक्षक ( एटप ), लाचलुचपत ३१ डिसेंबर २०१९ 

प्रतिबंधक विभाग . 
१२ श्री . शेखर आसाराम तोरे 

सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३१ डिसेंबर २०१९ 
१३ श्री . व्यकंट 

भानुदास पाटील सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३१ डिसेंबर २०१ ९ 
१४ श्री . मनोहर रामचंद्र चिखले 

पोलीस उप अधीक्षक , आर्थिक गुन्हे शाखा, 

३१ डिसेंबर २०१९ 

सोलापूर ( ग्रा .). 
१५ श्री. सुभाष आबासाहेब खानविलकर 

सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३१ डिसेंबर २०१९ 
१६ श्री . शेखर प्रभाकर तावडे 

सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३१ डिसेंबर २०१९ 
१७ श्री . शंकरसिंग गोपाळसिंग राजपूत 

सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३१ डिसेंबर २०१९ 
१८ श्री . आसाराम धोंडीबा जहारवाल 

पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय 

नांदेड 

३१ डिसेंबर २०१९ 
१ ९ श्री. सुर्यकांत तुकाराम नौकुडकर 

सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

३१ डिसेंबर २०१९ 
२० श्री . रामचंद्र महादेव गायकवाड 

सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर 

३१ डिसेंबर २०१९ 


. 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ४२ 


११ 


- 


गृह विभाग ( परिवहन ) 
दुसरा मजला, मादाम कामा रोड , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०२०. 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी-०३२० / प्र.क्र . ५७ / परि - ३. – श्री . नीर गफार सय्यद, मोटार वाहन निरीक्षक , प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नांदेड , 
दिनांक २ ९ फेब्रुवारी २०२० रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


दिपक पोकळे , 
शासनाचे अवर सचिव, 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८-२४, २०२०/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ४२ 


गृह विभाग ( परिवहन ) 
दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जून २०२०. 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी-०३२० / प्र.क्र . ५७/ परि -३. — मोटार वाहन निरीक्षक संवर्गातील खालील अधिकारी नियत वयोमानानुसार स्तंभ ५ मध्ये 
नमूद दिनांकास शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले/ होत आहेत. 
अ.क्र . अधिकाऱ्याचेनाव 

कार्यालय 

जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा 

दिनांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . अनिल रंगनाथ पंतोजी 

प्रा.प.का. पुणे 

१ मे १ ९ ६२ 

३० एप्रिल २०२० 
२ श्री . अशोक बबन यादव 

प्रा.प.का. मुंबई (प ) 

१६ जून १ ९ ६२ ३० जून २०२० 
३ श्री . श्रीनिवास मूर्ती दोरयास्वामी 

उप प्रा.प.का. सोलापूर १८ नोव्हेंबर १९ ६१ ३० नोव्हेंबर २०१ ९ 
४ श्री . परमेस्वर काटकर 

प्रा.प.का. पुणे 

१ जून १ ९ ६२ 

३१ मे २०२० 
५ श्री . उदय वामन इंगळे 

प्रा.प.का. पिंपरी-चिंचवड 

३० डिसेंबर १ ९ ६१ ३१ डिसेंबर २०१९ 


६ 


श्री . राजाराम गोविंद कांबळे 


कार्यालय प्रा.प.का. लातूर 


५ सप्टेंबर १ ९ ६१ 


३० सप्टेंबर २०१ ९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


दिपक पोकळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


